महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त 
अधिकारी / कर्मचारी यांच्या fora रजा 
रोखीकरणासाठी प्राधिकरणाला अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत 

(अनिवार्य) (2294A089), 

३६, सहायक अनुदाने (वेतन). 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.७०/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ३ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः मजीप्रा-२०१४/प्र.क्र.३३(ओ/पापु-२३, दिनांक 
२३.०३.२०१७. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः बीजीटी-१०.०१/प्र.क्र.१५६२/अर्थसंकल्प-२, दि.१६.१.२००८ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. ६.४.२०२१ 

शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकःबजेट-१४२१/प्र.क्र.७०/पापु-२३, दि.३०.४.२०२१ 
शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.७०/पापु-२३,दि.२८.५.२०२१ 
शासन पत्र क्रमांकः बजेट-१४२०/प्र.क्र.९४/पापु-२३, दिनांक २२.६.२०२१ 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.६.२०२१ 

शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.७०/पापु-२३,दि.२३.७.२०२१ 
९) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २९.७.२०२१ 

१०) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पत्र क्रमांकः मजीप्रा/वित्त-२/निधी/वेतन भत्ते/१०९, दिनांक २५.८.२०२१ 


२ 
3 


-00 _८ ०८ 
र 2 ee व्या ल टर 


9 


(३ 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व भत्ते तसेच निवृत्तीवेतन 
यांचे दायित्व शासनाने स्वीकारण्याचा व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे जमा होणारे ईटीपी चार्जेस 
व तांत्रिक शुल्क शासनाकडे जमा करण्याचा धोरणात्मक निर्णय मंत्रीमंडळाने दिनांक १६.०३.२०१७ 
च्या बैठकीमध्ये घेतला असून त्यानुषंगाने संदर्भाधीन दिनांक 23.03.2099 चा झासन निर्णय 
निर्गमित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन व 
भत्ते अदा करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला अनुदान म्हणून २२१५॥५७०४१ या 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.७४/पापु-२३ 


लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष सन २०२१-२२ करिता एकूण रुपये ४७.३८२९ कोटी इतके अनुदान 
वाचा मधील अनुक्रमांक ४, ५ व ८ च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आळे आहे. आता 
पुढील अनुदान वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


२. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिनांक २५.८.२०२१ च्या पत्रान्वये अजित रजा 
रोखीकरणासाठी एकूण रुपये १२.३६४८ कोटी निधी मागणी शासनास केली आहे. मागील वर्षापर्यन्त 
निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनाच्या अनुदानातून अजित रजा रोखीकरण प्राधिकरणामार्फत अदा 
केले जात होते. आता वित्त विभागाच्या दिनांक १६.१.२००८ च्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन अजित 
रजा रोखीकरण वेतनभत्ते अनुदानातून अदा करण्याचे प्राधिकरणाने प्रस्तावित केले असून त्यासाठी 
रुपये १२.३६४८ कोटी इतक्या रकमेची मागणी केली आहे. सदर वेतन अनुदान वितरित करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे अजित रजा 
रोखीकरणासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला अनुदान म्हणून “मागणी क्रमांक - वाय २, २२१५, 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा ००१, संचालन व प्रशासन (०१) आस्थापना (०१)(०४) 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास वेतन व भत्त्यापोटी सहायक अनुदान, (अनिवार्य/दत्तमत) 
(२२१५०४१), ३६, सहायक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशीर्षांतर्गत रुपये १२,३६,४८,०००/- (अक्षरी 
रुपये बारा कोटी छत्तीस लाख अठ्ठेचाळीस हजार Had) इतकी रक्‍कम या झासन निर्णयान्वये 
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. 


अ) या झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 
नियमित आस्थापनेवरील सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी यांचे अर्जित रजा 
रोखीकरणासाठी वापरण्यात यावा. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च ही वित्तीय 
अनियमितता समजण्यात येईल व san कृतीसाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी 
शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 


ब) सन २०२१-२२ मध्ये ऑगस्ट,२०२१ अखेर प्राधिकरणाकडे जमा झालेले तांत्रिक शुल्क व 
ईटीपी चार्जेस शासनाकडे त्वरीत जमा करावेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.७४/पापु-२३ 


क) कोणत्याही सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचे निवृत्तीविषयक ळाभ दीर्घकाळ प्रलंबित राहणार 
नाहीत, याची प्राधिकरणाने दक्षता घ्यावी. तसेच संदर्भाधीन दिनांक २२.६.२०२१ च्या 
पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सेवानिवृत्त कर्मचा-यांचे सेवानिवृत्तीवेतन विषयक ळाभ 
अदा करताना जुनी प्रकरणे प्राथम्याने निकाली काढावीत. सेवानिवृत्त अधिकारी/ 
कर्मचारी यांची कालानुक्रमे यादी तयार करुन त्याआधारे प्राथम्यक्रमाने निवृत्तीवेतन 
विषयक लाभ अदा करण्याची कार्यवाही करावी. 


२. या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेली रक्‍कम प्राप्त करुन घेण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणाचे संचालक (वित्त), श्री.य.बा.पाटील, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तर 
श्री.रा.म. गेंगजे, उप सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


३. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या बँक अकाऊंटमध्ये ECS द्वारे प्रदान 
करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत वेतन अनुदानाची रक्‍कम एकत्रितरित्या व 
Offline पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 


श्‌. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी / शा्तींचे पालन करावे. 


द. सदर रकमेच्या प्रत्यक्ष खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण यांनी सादर करावे. उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करताना कर्मचारीनिहाय प्रत्यक्ष वितरीत 
रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात यावे. 


६. प्रस्तुत प्रकरणी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक - वाय २, २२१५, पाणीपुरवठा व 
स्वच्छता, ०१, पाणी पुरवठा ००१, संचालन व प्रशासन (०१) आस्थापना (०१)(०४) महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरणास वेतन व भत्त्यापोटी सहायक अनुदान, (अनिवार्य) (२२१५०४१), ३६, सहायक अनुदाने 
(वेतन)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२१-२२ च्या मंजूर आर्थिक तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२१/प्र.क्र.७४/पापु-२३ 


७. शासन निर्णय, वित्त विभाग, समक्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक 
२४.६.२०२१ व दिनांक २९.७.२०२१ अन्वये विभागांना दिलेल्या अधिकारात तसेच बीम्सप्रणालीवर 
उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. या 
परिपत्रकान्वये नमूद केलेल्या अटी व शा्तींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०३१११६२६७३२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Balasaheb Babasaheb 
Hajare 


Ba | asa he b DN: cn=Balasaheb Babasaheb Hajare, 


o=Mantralaya, ou=Water Supply and 


Ba ba Sa h e b H aj a re Sanitation Department, 


email=balasaheb.hajare@nic.in, c=IN 
Date: 2021.09.03 13:07:03 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 

मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 


प्रत: माहितीस्तव, 
वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
पापु-४ / पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


